वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, 
भाग-दुसरा मध्ये विधानभवन उपाहारगृह व 
चौरस आहारगृहासाठी विधानमंडळाच्या 
अधिवेडान कालावधीत संक्षिप्त देयकावर 
खर्च करण्यास प्रशासनिक विभागास वित्तीय 
प्राधिकार प्रदान करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२३२/२०/मंउका, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७/०३/२०२१ 

प्रस्तावना : 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील विधानमंडळ उपाहारगृह व चौरस आहारगृह यांना 
महाराष्ट्र विधानमंडळ अधिवेडान कालावधीत खाद्यपदार्थ, कच्चामाल व इतर सामग्री विकत घ्यावी लागते. 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेतील भाग पहिला, उपविभाग २, अनुक्रमांक ११-अ, नियम क्रमांक ३४ येथील 
तरतुदीनुसार प्रशासनिक विभागास रुपये ४.०० लक्ष पर्यन्तचा निधी संक्षिप्त देयकावर काढण्यास प्राधिकार 
आहेत. सदर वित्तीय मर्यादेनुसार महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ च्या परिशिष्ट-एक, विवरणपत्र- 
दोन तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २८/६/२००५ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद बाबींकरीताच संक्षिप्त 
देयकावर रक्‍कम काढता येते. तथापि, मंत्रालय आहारगृह/उपाहारगृहामार्फत ज्या बाबींसाठी निधी काढला 
जातो, त्या बाबींचा समावेश आकस्मिक खर्च नियम व दिनांक २८/६/२००५ च्या शासन निर्णयामध्ये नसल्याने 
प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी वित्त विभागाच्या मान्यतेने संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी आहरीत केला जातो. 
विधानमंडळाच्या अधिवेशनासाठी करण्यात येणारा खर्च नियमित स्वरुपाचा अनिवार्य असल्याने प्रत्येकवेळी 
वित्त विभागाची मान्यता घेण्याऐवजी विधानभवन उपाहारगृह व चौरस आहारगृहास विधानमंडळाच्या 
अधिवेशन कालावधीत खाद्यपदार्थ, कच्चामाल व इतर सामग्री विकत घेण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास तसेच 
सदर खर्चाची रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यास मंजूरी देण्याचा वित्तीय अधिकार प्रशासनिक 
विभागास देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळीलळ विधानभवन उपाहारगृह व चौरस आहारगृहास 
विधानमंडळाच्या अधिवेशन कालावधीत खाद्यपदार्थ, कच्चामाल व इतर सामग्री विकत घेण्यासाठी 
लागणाऱ्या खर्चास तसेच सदर खर्चाची रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यासाठी वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-दुसरा अंतर्गत सोबतच्या परिशिष्टा नुसार वित्तीय मंजूरी देण्याचे अधिकार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या बाबीपेक्षा अन्य बाब असल्यास, नमूद वित्तीय मर्यादेपेक्षा 
जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास किंवा विहित अटी किंवा त्यातील एखादी अट पूर्ण होत नसेल तर अशा 
प्रस्तावास वित्त विभागाची (संबंधित व्यय कार्यासनाची) वित्तीय मंजूरी आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२३२/२०/मंउका 


2s 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक५५/२०२०/व्यय-४, 


दिनांक २/०२/२०२१ व क्रमांक ४९/विनियम, दिनांक २६/२/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१७१५२४१०३६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ग 
SUCHITA MOHAN पय ms 
MAHADIK eee een 
(सु.मो. महाडिक) 
उप सचिव (उपाहारगृहे) 
सामान्य प्रशासन विभाग 


१) महालेखाकार-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

२) महाळेखाकार-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

३) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

४) मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७) राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन) यांचे खाजगी सचिव, 

८) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव (वित्त)यांचे स्वीय सहायक,, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (ले.व को.) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी (व्यय-४/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

93) महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृहे 
) 
) 


) 
) 


१४ सहा.ळेखा अधिकारी/देयक लेखापाल, मंत्रालय उपाहारगृहे 
१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२३२/२०/मंउका 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) क्रमांक संकोर्ण२०२०/प्र.क्र.२३२२/२०/मंउका, 
दिनांक १७/०३/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट. 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-दुसरा अंतर्गत वित्तीय अधिकार प्रदान करणे 


अ.क्र. वित्तीय शक्तीचे वर्णन ' अधिकाराचा । प्रदान केलेल्या अटी 
वापर करण्यास, वित्तीय 
सक्षम अधिकारांची 
प्राधिकारी मर्यादा 
१) 'नवीन शक्‍ती प्रशासनिक । रुपये ८.०० लक्ष १) खर्चाला मंजूरी देण्यासंबंधीचे अधिकार 
fo विभाग (वार्षिक, वित्तीय प्राधिकाऱ्यांना असले तरच संक्षिप्त 
महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या 
देयकावर रक्‍कम काढता येईल. 
अधिवेशन कालावधीत , 
विधानभवन उपाहारगृह २) खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच चौरस आहारगृहास ३) या वित्तीय शक्‍तीचा वापर करुन वेतन व भत्ते 
खाद्यपदार्थ , कच्चा माल व याकरिता संक्षिप्त देयके सादर करता येणार 
इतर सामग्री विकत नाहीत. 
घेण्यासाठी होणाऱ्या ४) काटकसरीच्या आदेशांचे अनुपालन 
खर्चास मंजूरी देणे तसेच करण्यात यावे. 
सदर खर्चाची रक्‍कम ५) कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित 
संक्षिप्त देगकावर आहरित कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण 
करण्यात मंजूरी देणे. अधिकाऱ्यांकडे सहा महिन्यापूर्वी काढलेल्या 


एकाही संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक लेखा 
परीक्षकांना सादर करण्याचे प्रलंबित असू नये 


६) संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्यासाठी 
कार्यालयाकडून ज्ञापन/आदेश काढण्यात यावा 
व त्यामध्ये ज्या बाबींसाठी रक्‍कम काढावयाची 
आहे, त्यामध्ये पुढील बाबींचा उल्लेख करण्यात 
यावा. 


अ) या कार्यालयाकडे एकही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशीलवार देयक लेखा परीक्षकांना सादर 
करण्याचे प्रलंबित नाही 

ब) या ज्ञापनान्वये काढण्यात येणाऱ्या संक्षिप्त 
देयकाचे तपशीलवार देयक विहित कालावधीत 
सादर करण्यात येईल. 

क) संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक सादर 
करण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित 
अधिकाऱ्याचे (उदा.आहरणव संवितरण अथवा 
अन्य) पदनाम विहित करावे. 


ड) खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे करणे अनिवार्य आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२३२/२०/मंउका 


७) मंजूरी प्राधिकाऱ्याला सदर खर्चाच्या 
बाबींसाठी प्राप्त झालेल्या वित्तीय शक्‍तीचा 
उल्लेख मंजूरी ज्ञापनात/ आदेशात करण्यात 
यावा. 

८) संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या रक्कमेतून 
खरेदी करावयाची असल्यास तत्संबंधीची पुर्व 
तयारी केलेली असावी. (उदा.निविदा करारपत्रे 
अंतिम करणे इत्यादी) 

९) या शक्‍ती समोरील इतर सर्व अटी व्यतिरिक्‍त 
संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्याची विहित 
कार्यपध्दती तशीच राहील. 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN 


C 
SUCHITA MOHAN DN: CN - SUCHITA MOHAN MAHADIK, C = 
MAHADIK Maharashtra, OU2 GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2021.03.17 15:29:25 +05'30' 


( सु. मो. महाडिक ) 
उप सचिव (उपाहारगृहे) 
सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


